लघुटंकलेखक पदावरुन निम्नश्रेणी 
लघुलेखक पदावर निव्वळ तात्पुरत्या 
स्वरुपात तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन Bea क्रमांक : एएससी १५२१/प्र.क्र.५४४/१४-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: ०१ जून, २०२१ 


आदेशा 


सन २०२०-२०२१ या निवडसूची वर्षामध्ये मंत्रालयीन विभागातील खालील लघुटंकलेखक (गट (क) 
- वेतनश्रेणी एस-८ रु.२५,५०० -८१,१००/-) यांना निम्नश्रेणी लघुलेखक (गट (ब) अराजपत्रित- वेतनश्रेणी एस - 
१४ रु.३८,६०० - १,२२,८००/-) पदावर या आदेशाद्वारे विहित अटींच्या अधिनतेने निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात 
तदर्थ पदोन्नती देण्यात येत आहे. तसेच सदर लघुटंकलेखक यांची पदोन्नतीनंतर त्यांच्या नावासमोर स्तंभ-५ 
मध्ये दर्शविलेल्या विभागामध्ये पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. । लघुटंकलेखकाचे | व्यक्तीचा सध्याचा विभाग निम्नश्रेणी लघुलेखक पदावर 
नांव प्रवर्ग पदोन्नती नंतरचा विभाग 
Le २ ३ शिक्के उल 4 
ee श्री.सु.ब.राठोड | विजा(अ गृहनिर्माण विभाग गृहनिर्माण विभाग 
२. मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र.२७९७/२०१५ मध्ये दि.४.८.२०१७ रोजी दिलेल्या 


निर्णयान्वये पदोन्नतीमधील आरक्षण अवैध ठरविले आहे. मा.उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने 
मा.सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ दाखल केली आहे. सदर याचिकेच्या 
न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहून संबंधित लघुटंकलेखक यांना निम्नश्रेणी लघुलेखक संवर्गात खुल्या प्रवर्गातील 
रिक्‍त पदावर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात तदर्थ पदोन्नती देण्यात येत आहे:- 


~ ष्य“ 


~~ 


~~ 


~~ 


सदरची पदोन्नती ही प्रशासकीय निकड म्हणून तात्पुरत्या स्वरुपातील तदर्थ पदोन्नती राहील. 

सदर पदोन्नत्या, सद्यःस्थितीत लघुटंकलेखक या पदाच्या ज्येष्ठता यादीबाबत कोणतेही 
न्यायालयीन प्रकरण प्रलंबित नाही, तसेच या ज्येष्ठता यादीस आव्हानित देखील करण्यात आलेले 
नाही ही वस्तुस्थिती विचारात घेऊन केवळ तात्पुरत्या/तदर्थ स्वरुपात देण्यात येत आहेत. 

सदर तदर्थ पदोन्नती तात्पुरत्या स्वरुपात असून सदर पदावर संबंधितांचा कायमस्वरुपी 
धारणाधिकार राहणार नाही. 

सन २०२०-२०२१ या निवडसूची वर्षाकरिता पात्र लघुटंकलेखक यांची निवडसूची तदर्थ स्वरुपाची 
असून निम्नश्रेणी लघुलेखक पदावरील पदोन्नत्या ह्या तात्पुरत्या स्वरुपाच्या आहेत. परिणामी 
निवडसूचीतील लघुटंकलेखकांना निम्नश्रेणी लघुलेखक या नियमित पदाचे व सेवा ज्येष्ठतेचे 
कोणतेही हक्क मिळणार नाहीत. 

संबंधित लघुटंकलेखक यांनी निम्नश्रेणी लघुलेखक पदावरील तदर्थ पदोन्नती न स्विकारल्यास 
सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्र. एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.३०३/का.१२, 


शासन आदेडा क्रमांकः एएससी १५२१/प्र.क्र.५४/१४-अ, दि. ०१.०६.२०२१ 
दिनांक १२.०९.२०१६ अन्वये त्यांचे नांव सन २०२०-२१ या वर्षीच्या निवडसूचीतून काढून टाकण्यात 
येईल व पुढील दोन वर्षी होणाऱ्या निवडसूच्यांमध्ये त्यांच्या नावाचा विचार न करता तिसऱ्या वर्षाच्या 
निवडसूचीत निम्नश्रेणी लघुलेखक पदावरील तदर्थ पदोन्नतीसाठी त्यांची पात्रता तपासण्यात येईल. 

६) सदर लघुटंकलेखक यांची निम्नश्रेणी लघुलेखक पदावरील तदर्थ पदोन्नती ही त्यांच्याविरुध्द 
प्रस्तुत आदेशाच्या दिनांकापर्यंत कोणत्याही प्रकारची विभागीय चौकशी सुरु झालेली नाही वा 
प्रस्तावित नाही या धारणेच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. संबंधित विभागाने याची खातरजमा 
करावी. 

७) मागास प्रवर्गातील लघुटंकलेखक यांची पदोन्नती ही शासन निर्णय दिनांक २५.०५.२००४ मधील 
तरतूदीनुसार त्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळून सेवाज्येष्ठता यादीत वरच्या स्थानावर आले नाहीत 
तसेच सदर लघुटंकळेखकांचे जात वैधता प्रमाणपत्र संबंधित जातपडताळणी समितीने निर्गमित 
केले आहे या अटीच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. संबंधित विभागाने याची खातरजमा करावी. 

८) हे आदेश तत्काळ अंमलात येतील. निम्नश्रेणी लघुलेखक पदावर पदोन्नत झालेल्या लघुटंकलेखक 
यांना संबंधित विभागाने तत्काळ कार्यमुक्त करावे. तसेच पदोन्नत निम्नश्रेणी लघुलेखक यांनी 
पदस्थापना केलेल्या विभागात तत्काळ रूजू व्हावे. संबंधित विभागांनी कार्यमुक्तता तसेच रुजू 
करुन घेतल्याच्या आदेशाच्या प्रती या विभागास पाठवाव्यात. 

३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 

करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०६०११५१०४१२००७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 

साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


10 Gurav 
rashtra, ou=General 
ICode=400032, 


> 
26 


n 0९35 


: 
Gajanan ‘ 
197 3b0795ae988a7c005050f9180a8021798a5cled 
e 4 47b4f0, 
Bhimrao Gurav यया” 
Date: 2021.06.01 15:17:12 +05'30' 
(ग. भि. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


श्री.सु.ब.राठोड, लघुटंकलेखक (गृहनिर्माण विभाग) 


प्रत, 

१. अ.मु.स./प्र.स./सचिव, गृहनिर्माण विभाग 

२. सह/उप सचिव (आस्थापन), गृहनिर्माण विभाग. 
निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


